डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला अंतर्गत भाऊसाहेब फुंडकर 
शासकीय कृषि महाविद्यालय, बुलढाणा 
साठी पदनिर्मिती करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१४ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ :- १ कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-अओ. दि.१३.०७.२०२३. 
२) मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०९.०७.२०२४ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
3) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.४०/६-ओ दि. १६.०२.२०२१. 
8) कृषि व पदुम विभाग , शासन निर्णय क्र.ओयुजी-३७१९/प्र.क्र.४१/६-ओ दि.१२.०८.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत बुलढाणा येथे go विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश 
क्षमतेचे भाऊसाहेब फुंडकर शासकीय कृषि महाविद्यालय सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु 
करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीत बुलढाणा शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी ४५ शिक्षकवर्गीय पदे , ४३ शिक्षकेतर 
पदे अशी एकूण ८८ पदे निर्माण करण्यास उच्चाधिकार सचिव समितीने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यास 
अनुसरुन डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत बुलढाणा येथील भाऊसाहेब फुंडकर 
शासकीय कृषि महाविद्यालयासाठी पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय - 


१. डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत भाऊसाहेब फुंडकर शासकीय कृषि 
महाविद्यालय, बुलढाणा करीता परिशिष्ट -अ नुसार शिक्षकवर्गीय vy पदे आणि शिक्षकेतर ४३ 
पदे अशी एकूण ८८ नियमित पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४१५ कृषि विषयक शिक्षण व संशोधन, ०१ 
पीकसंवर्धन, १२०, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (००) (०८) डॉ. 
पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान , WAY ००९९ (कार्यक्रम) ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन) व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-ओ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/आपुक, दि. २९.०२.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आला आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२४०८१४१६१७१६७००१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
p R A T | H A DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e 1297fd 1 e8bda9b459f85F7 5F 


159984ba680fd, postalCode=40¢ 


0032, st=Maharashtra, 
M A D ) H AV p A T | | serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAEGE 


D5C1E544834901 19EEO456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 


Date: 2024.08.14 16:32:35 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री नियोजन व वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. महासंचालक तथा सदस्य सचिव,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
७. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला /उप कोषागार अधिकारी, अकोला. 
१०. उपविभागीय कृषि अधिकारी, बुलढाणा 
११.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२.उप लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१६.नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (कार्यासन-७ ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-ओ 


शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-अ, दि.१४ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


भाऊसाहेब फुंडकर शासकीय कृषि महाविद्यालय, बुलढाणाकरीता शिक्षकवर्गीय व शिक्षकेतर पदांचा Tatts. 


पदनाम 


वेतनसंरचना 


पदसंख्या 


अ) शिक्षकवर्गीय पदे 


सहयोगी अधिष्ठाता 


Level 98 - १४४२००-२१८२०० 


प्राध्यापक 


कृषिविद्या 


कृषि वनस्पतीशास्त्र 


उद्यानविद्या 


Level १४ - १४४२००-२१८२०० 


एकूण प्राध्यापक 


AU] -0 | -0 | -O 


सहयोगी प्राध्यापक : 


कृषिविद्या 


कृषि वनस्पतीशास्त्र 


उद्यानविद्या 


कृषि रसायन व मृदझास््र 


कृषि किटकशास्त्र 


कृषि वनस्पती रोगझास्त्र 


कृषि अर्थशास्त्र 


कृषि विस्तार 


Level १३॥-१३१४००-२१७१०० 


एकूण सहयोगी प्राध्यापक 


MN} oO; ज्ले. oO; नले. Oo] Oo} ज्य 0 


सहाय्यक प्राध्यापक: 


Level १० - ५७७००-१८२४०० 


कृषिविद्या 


कृषी हवामानझास्त्र 


कृषि वनस्पतीशास्त्र 


उद्यानविद्या 


कृषि रसायन व मृदझास्त्र 


कृषि किटकशास्त्र 


कृषि वनस्पती रोगझास्त्र 


कृषि अभियांत्रिकी 


पशुविज्ञान व दुग्धशास्त्र 


कृषि अर्थशास्त्र 


कृषि विस्तार 


वनस्पती ]ारीरक्रियाशास्त्र 


शारीरिक शिक्षण निदेशक 


-9 | A] A] AW] AV] AD] AW! AW] AV] AV] AV] -०। 9८ 


एकूण सहायक प्राध्यापक 


an 
av 


एकूण शिक्षकवगीय पदे (अ) 


io. 
oso 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३१६/प्र.क्र.११५/७-ओ 


ब) शिक्षकेत्तर पदे - (मंजूर पदे-४३) 


१. । सहा-कुलसचिव एस-१६ : ४४९००-१४२४०० १ 
२. | सहायक नियंत्रक एस- १६ : ४४९००-१४२४०० १ 
३. | वरीष्ठ संशोधन सहायक एस- १५ : ४१८००-१३२३०० & 
एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
(संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी व 
सदर पदावरील ५ वर्षाची सेवा) 
४. | कनिष्ठ संशोधन सहायक एस- १३ : ३५४००-११२४०० 
५. | कृषि सहायक एस- ८ : २५५००-८११०० 
एस-१० : २९२००-९२३०० 
(७ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर) 
६. । शाखा अधिकारी एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
७. | वरीष्ठ लिपीक एस- ८ : २५५००-८११०० ४ 
८. | कनिष्ठ लिपीक एस-६ : १९९००-६३२०० ४ 
९. । विजतंत्री एस- ८ : २५५००-८११०० १ 
qo. | ग्रंथालय सहायक एस-६ : १९९००-६३२०० १ 
११. | प्रयोगशाळा सहायक एस- ७ : २१७००-६९१०० १० 
एकूण (ब) ४३ 
एकूण (अ) + (बो ४५--४३ ८८ 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

Pp RAT | 3 H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd1 e8bda9b459f85f75f1 
59984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED5 
C1E544834901 1 9EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.08.14 16:32:57 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


